अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी निर्माण 
करण्यात आलेल्या एकूण ६६ विविध 
संवर्गातील अस्थायी पदांना सन २०२०-२०२१ 
या वित्तीय वर्षात चालू ठेवण्याकरिता 
मुदतवाढीस मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : - २० मार्च, २०२० 


वाचा :- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र.अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 
दि.१३.०३.२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या “अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द) ची मंजूर पदे,भरलेली पदे व 
Rea पदे याबाबतचे विवरण प्रपत्र “अ”” मधील पदनाम /संवर्ग या रकान्यातील अ.क्र.१ येथे 
“प्रधान सचिव” 
ऐवजी 
“अपर मुख्य सचिव” 


असे वाचण्यात यावे. 

२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२००३२०१७३९३४६४१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Dinesh M. 


Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. मुख्य सचिव. 

४. अ.मु.सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय , मुंबई- Yoo ०३२ 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

७. सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 

८. उप सचिव (कार्यासन-१४)(कार्यासन-१४-अ) (कार्यासन-१४-ब), सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१७/प्र.क्र.३८/का-१ 


९. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 

१०. संचाळक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, कुटीर क्र.१५ व १६, RAT, मंत्रालय समोर, मुंबई 
११. उप संचालक, संचालनालये लेखा व कोषागरे (संगणक), ५ वा माळा, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई 

१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा), नागपूर 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. अधिदान व लेखा अधिकारी (नियंत्रण शाखा), वांद्रे, मुंबई 

१८.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९. सर्व कार्यासने, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०. निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


